वर्ष ९ , अंक १ ] 


संदर्भ : - ( १ ) 

( २ ) 


— 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 

मंगळवार , जानेवारी ३ , २०२३ / पौष १३ , शके १ ९ ४४ 


असाधारण क्रमांक १ 

प्राधिकृत प्रकाशन 


RNI No. MAHBIL / 2012 / 46121 


महाराष्ट्र शासन 

नगर विकास विभाग 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये १२.०० 


नवी मुंबई महानगरपालिका ( सेवा प्रवेश 
व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम , २०२१ 
मधील सुधारणेस मान्यता देण्याबाबत . 


शासन निर्णय क्रमांक नमुंम- १२१ ९ / प्र.क्र .१३७ ( भाग -१ ) ( अ ) / नवि -२८ 
मंत्रालय ( मुख्य इमारत ) , ४ था मजला , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १५ डिसेंबर , २०२२ . 


नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.नमुंम -१२१ ९ / प्र.क्र .१३७ / नवि -२८ , दि .३०.०३.२०२१ . 

आयुक्त , नवी मुंबई महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.नमुंमपा / सा.प्र . / आस्था -१ / प्र.क्र . / ४६२१८४६ / २०२१ , 
दिनांक ४ जुलै २०२२ . 


( ३ ) या विभागाचा शासन निर्णय क्र . नमुंम -१२१ ९ / प्र.क्र .१३७ ( भाग - १ ) ( ब ) / नवि- २८ , दिनांक १५ 
डिसेंबर २०२२ 


प्रस्तावना 

नवी मुंबई महानगरपालिका सेवा ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम , २०२१ ला , संदर्भ क्र .१ च्या दि .३०.०३.२०२१ च्या 
शासन निर्णयाद्वारे मान्यता प्राप्त झाली आहे . सदर सेवा प्रवेश नियमांमध्ये नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध विभागाअंतर्गत येणाऱ्या 
सर्व पदांचे सेवाप्रवेश नियम मंजूर करण्यात आले . 


२. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या , सन २०२१ मध्ये मंजूर सेवा प्रवेश नियमांमध्ये महानगरपालिकेच्या विविध विभागातील 
६ पदांच्या [ जीवशास्त्र वेत्ता , हेल्थ सुपरवायझर , आरोग्य सहाय्यक ( महिला ) , आरोग्य सहाय्यक ( मलेरिया ) , स्वच्छता निरीक्षक , लेखा 
लिपिक ] नेमणूक पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत , आयुक्त , नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी संदर्भ क्र . २ च्या दिनांक ४ जुलै २०२२ 
च्या पत्रान्वये , प्रस्ताव शासनास सादर केला होता . त्यानुसार नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सेवा प्रवेश नियमाबाबतच्या दिनांक ३० मार्च 
( १ ) 

भाग दोन - १-१ 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , जानेवारी ३ , २०२३ / पौष १३ , शके १ ९ ४४ 

२०२१ च्या शासन निर्णयामधील , ६ पदांसाठीच्या नेमणूकीच्या पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता . 
या अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे . 

शासन निर्णय : 


नवी मुंबई महानगरपालिकेतील विविध संवर्गासाठी दिनांक ३० मार्च २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे , मंजूर करण्यात आलेल्या सेवाप्रवेश 
नियमासोबतच्या परिशिष्ट- २ मध्ये , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ४५४ , ४५५ , ४५६ , ४५७ ( ३ ) व ४६५ ( १ ) ( ल ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारात , महानगरपालिकेच्या विविध विभागातील , ०६ पदांच्या [ जीवशास्त्रवेत्ता , हेल्थ सुपरवायझर , आरोग्य सहाय्यक 
( महिला ) , आरोग्य सहाय्यक ( मलेरिया ) , ( बदललेले पदनाम ' आरोग्य सहाय्यक ' ) स्वच्छता निरीक्षक , लेखा लिपिक ] नेमणूकीच्या 
पद्धतीमधील सुधारणेस “ परिशिष्ट -२ , अनुसूची - अ " अन्वये मान्यता देण्यात येत आहे . 


२. या नियमास " नवी मुंबई महानगरपालिका सेवा ( सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम , २०२१ ” चा सुधारित भाग असे 
संबोधण्यात येईल . 


३. सदर सुधारित नियम , आयुक्त , नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी तात्काळ शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करावेत . हे नियम शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील . 

४ . 

या अनुषांगिक सर्व सांविधानिक बाबींची पूर्तता आयुक्त , नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी करावयाची आहे . 

५ . 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून , 
त्याचा संकेतांक २०२२१२१५१५४०४८ ९ ५२५ असा आहे . हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे . 
शा.नि.क्र . नमुंम -१२१ ९ / प्र.क्र .१३७ / नवि -२८ , 

दि .३०.०३.२०२१ सोबतचे परिशिष्ट- २ , अनुसूची ' अ ' 

पदनाम व श्रेणी 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


२ 


सध्याची नेमणुकीची पद्धत व 

टक्केवारी 


हेल्थ सुपरवायझर 

( श्रेणी - ३ , निमवैद्यकीय 

सेवा ) 


( २ ) 
जीवशास्त्र वेत्ता 

( श्रेणी -२ , निमवैद्यकीय | नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या 

सेवा ) 

| आस्थापनेवरील कार्यरत हेल्थ 
सुपरवायझर पदाचा किमान ३ वर्षाचा 
अनुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल . 


( ३ ) 

पदोन्नती - १०० % 


पदोन्नती - १०० % 

अ ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची 
प्राणीशास्त्र / सूक्ष्म जीवशास्त्र 
शाखेची पदवी . 


सुधारित मंजूर करण्यात आलेली नेमणुकीची 

पद्धत व टक्केवारी 


( ४ ) 
नामनिर्देशन / सरळसेवा 


( अ ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची प्राणीशास्त्र / सूक्ष्म 
जीवशास्त्र शाखेची पदवी . 

( ब ) संबंधित कामाचा २ वर्षाचा अनुभव . 
क ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक . 

पदोन्नती 


नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत 
हेल्थ सुपरवायझर यापदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण 
झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची प्राणीशास्त्र / सूक्ष्म 
जीवशास्त्र शाखेची पदवी धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती 
करता येईल . 


पदोन्नती १०० % 

नवी मुंबई महापालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत आरोग्य 
सहाय्यक ( महिला ) / आरोग्य सहाय्यक या संवर्गातील 
किमान ३ वर्षाचा अनुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची एकत्रित 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती 
करता येईल . 


अ . क्र . 


( १ ) 


३ 


भाग दोन - १-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , जानेवारी ३ , २०२३ / पौष १३ , शके १ ९ ४४ 

सध्याची नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी 

( ३ ) 

( ब ) शासनाच्या बहुउद्देशीय 
कर्मचाऱ्यांसाठी विहित केलेला किमान 
१२ महिन्यांचा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 
( M.P.W. ) उत्तीर्ण . 


पदनाम व श्रेणी 


( २ ) 


( क ) नवी मुंबई महापालिकेच्या 
आस्थापनेवरील कार्यरत आरोग्य 
| सहाय्यक ( महिला ) / आरोग्य 
| सहाय्यक ( मलेरिया ) / अळी 
निरीक्षक / मलेरिया निरीक्षक / 
बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी 
( हिवताप ) / किटक संहारक 
( बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी ) या 
| संवर्गातील किमान ३ वर्षाचा अनुभव 

असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची एकत्रित 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल . 
सरळसेवा - ५० % 


आरोग्य सहाय्यक 

( महिला ) 
( श्रेणी -३ , निमवैद्यकीय 

सेवा ) 


सुधारित मंजूर करण्यात आलेली नेमणुकीची 

पद्धत व टक्केवारी 
( ४ ) 


नामनिर्देशन / सरळसेवा - ५० % 

( अ ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
शिक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेची उच्च माध्यमिक शालांत 
प्रमाणपत्र परीक्षा ( H.S.C. ) उत्तीर्ण . 


( अ ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व 
उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची 

| उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 

| परीक्षा ( H.S.C. ) उत्तीर्ण . 

( ब ) संबंधित विषयातील कामाचा 
२ वर्षाचा अनुभव आवश्यक . 

( क ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक . 

( ड ) निवडीनंतर १२ महिन्यांचा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 

( ड ) निवडीनंतर १२ महिन्यांचा ( M.P.W. ) किमान २ वर्षात उत्तीर्ण होणे आवश्यक 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ( M.P.W. ) २ राहील . 

वर्षात उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील . 


( ब ) संबंधित विषयातील कामाचा किमान २ वर्षाचा 
अनुभव आवश्यक . 

क ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक . 


पदोन्नती - ५० % 

पदोन्नती - ५० % 

नामनिर्देशनासाठी विहित केलेली नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत 
शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या प्रसविका ( ऑक्झिलरी नर्स मिडवाईफ ) ( ए.एन.एम. ) 
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या या संवर्गातील किमान ३ वर्ष सेवा व एल.एच.व्ही . पदाचे 
आस्थापनेवरील कार्यरत प्रसवका प्रशिक्षण पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
( ऑक्झिलरी नर्स मिडवाईफ ) गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल . 
( ए.एन.एम. ) या संवर्गातील एल.एच. 

| व्ही . पदाचे प्रशिक्षण पूर्ण झालेल्या 

व किमान ३ वर्षाचा अनुभव 
असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता 
व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्ती करता येईल . 


अ . क्र . 


( १ ) 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , जानेवारी ३ , २०२३ / पौष १३ , शके १ ९ ४४ 

सध्याची नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी 

( ३ ) 

नामनिर्देशन / सरळसेवा - २५ % 

( अ ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक 
व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची 
विज्ञान शाखेची उच्च माध्यमिक 
शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा ( H.S.C. ) 
उत्तीर्ण . 


पदनाम व श्रेणी 


( २ ) 

आरोग्य सहाय्यक 

( श्रेणी -३ , 
निमवैद्यकीय सेवा ) 


स्वच्छता निरीक्षक 
( श्रेणी - ३ , सार्वजनिक 
आरोग्य सेवा ) 


ब ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक . 
( क ) निवडीनंतर १२ महिन्यांचा 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ( M.P.W. ) २ 
वर्षात उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील . 
पदोन्नती - ७५ % 


नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवरील कार्यरत मलेरिया 
निरीक्षक / अळी निरीक्षक / बहुउद्देशीय 
आरोग्य कर्मचारी ( हिवताप ) / 
किटक संहारक ( बहुउद्देशीय आरोग्य 
कर्मचारी ) या संवर्गातील किमान 
३ वर्षाचा अनुभव असणाऱ्या व 
नामनिर्देशनासाठी विहित केलेली 
शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या 
कर्मचाऱ्याची एकत्रित सेवाज्येष्ठता 
व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्ती करता येईल . 
नामनिर्देशन / सरळसेवा - ५० % 
( अ ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची 
पदवी . 


( ब ) स्वच्छता निरीक्षक पदविका 


उत्तीर्ण . 


( क ) मराठी भाषेचे ज्ञान 

आवश्यक . 


( ड ) उप निरीक्षकाची पदे 
व्यपगत दर्शविली असल्याने ती 
पूर्णतः व्यपगत झाल्यानंतर स्वच्छता 
निरीक्षकाची पदोन्नतीने भरावयाची 
पदे सरळसेवेने भरण्यात यावीत . 


सुधारित मंजूर करण्यात आलेली नेमणुकीची 
पद्धत व टक्केवारी 
( ४ ) 

नामनिर्देशन / सरळसेवा - २५ % 

( अ ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
शिक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेची उच्च माध्यमिक शालांत 
प्रमाणपत्र परीक्षा ( H.S.C. ) उत्तीर्ण . 

( ब ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक . 

( क ) निवडीनंतर १२ महिन्यांचा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 
( M.P.W. ) २ वर्षात उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील . 


पदोन्नती -७५ % 

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत 
मलेरिया निरीक्षक / अळी निरीक्षक / बहुउद्देशीय आरोग्य 
कर्मचारी ( हिवताप ) / किटक संहारक ( बहुउद्देशीय आरोग्य 
कर्मचारी ) या संवर्गातील किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण 
झालेल्या कर्मचाऱ्याची एकत्रित सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल . 


नामनिर्देशन / सरळसेवा - २५ % 


( अ ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी . 

( ब ) स्वच्छता निरीक्षक पदविका उत्तीर्ण . 

( क ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक . 

( ड ) उपनिरीक्षकाची पदे व्यपगत दर्शविली असल्याने ती 

पूर्णतः व्यपगत झाल्यानंतर स्वच्छता निरीक्षकाची पदोन्नतीने 
भरावयाची पदे सरळसेवेने भरण्यात यावीत . 


अ . क्र . 


( १ ) 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , जानेवारी ३ , २०२३ / पौष १३ , शके १ ९ ४४ 

सध्याची नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी 


पदनाम व श्रेणी 


( २ ) 


लेखा लिपिक 

( श्रेणी - ३ , लेखा सेवा ) 


( अ ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची 
वाणिज्य शाखेची पदवी . 


( ३ ) 

( ४ ) 

पदोन्नती - ५० % 

पदोन्नती - ७५ % 

नवी मुंबई महापालिकेच्या नवी मुंबई महापालिकेच्या आस्थापनेवरील उप स्वच्छता 
आस्थापनेवरील उप स्वच्छता निरीक्षक या पदावर किमान ३ वर्षाची सेवा पूर्ण झालेल्या 
निरीक्षक या पदावर किमान ३ वर्षाची 
सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल . 
नामनिर्देशन / सरळसेवा - १०० % 

कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्ती करता येईल . 


( ब ) मराठी टंकलेखनाचे किमान 
३० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे व 
इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० शब्द 
प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे शासकीय 
वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक 
टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले 

असावे . 


सुधारित मंजूर करण्यात आलेली नेमणुकीची 

पद्धत व टक्केवारी 


( क ) मराठी भाषेचे ज्ञान 
आवश्यक . 


नामनिर्देशन / सरळसेवा - ९ ० % 

- 


५ 


( अ ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची 
पदवी . 


( ब ) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रति मिनिट 
वेगमर्यादेचे व इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० शब्द प्रति 
मिनिट वेगमर्यादेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा 
संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे . 
( क ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक . 


पदोन्नती - १० % 

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील चतुर्थ 
श्रेणीतील पदावर किमान ३ वर्षाची सेवा पूर्ण झालेल्या व 
नामनिर्देशनासाठी विहीत केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या 
कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्ती करता येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रतिभा पाटील , 
शासनाच्या अवर सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


